महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११६/प्र.क्र.८४/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.१३.१०.२०१६ चे आदेशा 


आदेठा 


श्रीमती आसावरी शै.सोज्वळ, कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सेवा 
संदर्भाधीन आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर 
दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती सोज्वळ, महाराष्ट्र 
राज्य महिला आयोग , मुंबई कार्यालयात दिनांक ०४.११.२०१६ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा दोन वर्षांचा कालावधी दिनांक ०३.११.२०१८ रोजी संपुष्टात येणार आहे. या आदेशान्वये 
श्रीमती सोज्वळ, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक 03.99.2098 पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५२९३७४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ० 
Gajanan Bhimrao Gurav ® 

(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


iment, 


प्रति, 
श्रीमती आ.शै.सोज्वळ, प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा 
बिल्डींग), पोटमाळा, वांद्रे (पू), मुंबई - Yoo ०५१. 


) सचिव, महिलाव बाल विकास विभाग, न.प्र.भ., मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
) सचिव, सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
3) उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32. 
) उप सचिव (कार्यासन क्र. 90), महिला व बाळ विकास विभाग, न.प्र.भ., मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोटमाळा, वांद्रे (पू), 
मुंबई - ४०० ०५१. 
६  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


